शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेत नवीन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु 
करणे, विद्यमान विनाअनुदानित पदविका संस्थांच्या नावात 
तसेच संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास फार्मसी कौंसिल 
ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.९०/२२)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एडीएम/ पत्ता - नाव बदल/पीसीआय मान्यता/ २०२२/ ९१३, दि.३१.१०.२०२२. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/डी.फार्म./पीसीआय मान्यता/२०२२/९९४, दि.१५/११/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु 
करणे, विद्यमान विनाअनुदानित औषधनिर्माणश्ास्र पदविका संस्थांच्या नावात तसेच पत्त्यात बदल करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधिन पत्रान्वये त्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर केलेले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब व प्रपत्र-क मध्ये नमूद संस्थांना अनुक्रमे विद्यमान विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणझास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित 
औषधनिर्माणशञास्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या नावात बदल तसेच विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेच्या 
पत्त्यात बदल करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 
मर्यादित राहील. 

४. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी 
दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. 
तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

५. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची tomar घेणे 
आव्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.९०/२२)तांशि-५ 


&. 


Go 


११ 


१२ 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थाप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना 
प्रवेशा देण्यापूर्वी फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. सदर 
मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास याप्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे 
जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया शुल्क व 


संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा 


नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने 


वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 


.शुल्क नियामक प्राधिकरण/शासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत विहित केलेल्या 


शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्यूडान (प्रोहिबिशान ऑफ Hea फी) अक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 


नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई 
करण्यात येईल. 


.संस्थेतील ग्रंथालयास आवऱ्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद/फार्मसी 


कौन्सिळ ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाळी राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवड्यक राहील. 

याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 
संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत केलेले नोंदणी शुल्क 
अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या शासन 
मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश शौक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या प्रवेश प्रक्रियेत करण्याची 
कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.१०/२२)तांशि-५ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२८१३०४३८२००८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANIL RAGHUNATH KATKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


A N | L RAG H U N AT H TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, postalCod: 
cl 
ct 
KATKA R १ :75C11252335D0BAS78468AE6E544C1 1FDBC35C9A, 
1D82C73E8A0C7B6DA68B65 11 1972068947208 


42CDAS76FEBEBF84581FC52A, cn=ANIL RAGHUNATH KATKAR 
Date: 2022.11.28 13:12:33 +05'30 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

३. संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब 
मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 
दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, एआयसीटीई, दुसरा मजला, इंडस्ट्रियल रिसर्च 
बिल्डींग, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरींग (इनआयटीआयई) कॅम्पस, विहार 
OP, पवई, मुंबई - ४०००८७. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निणेय क्र.2022/(प्र.क्र.90/22)तांशि-5 दि. 28 नोव्हेंबर 2022 सोबतचे 


प्रपत्र-अ 


List of D. Pharmacy Course in Existing B. Pharmacy (Un-aided) Institute, Approved by PCI from A.Y. 2022-23. 


Sr. | DTE | PCI | Institute Name and Address | Institute Institue Institue | District Name Region Program 
No. | Code | Code Status Autonomy | Minority Name Name 
(Aided/ Status Status 
Un-aided) 


DJP's College of Pharmacy, 2, 
NH222, Pathri Road, At 
Pohetakli, Tq. Pathri, Dist. 
Parbhani-43 1506 


Un-aided |Non- 
Autonomous 


Post H.S.C. 


Non- Parbhani Aurangabad 
Minority 

Non- Ahmednagar ashi 
Minority 


Un-aided |Non- 
Autonomous 


Pravara Rural Education 
Societys Pravara Rural College 
Of Pharmacy, Pravaranagar, 
Loni, Tal. Shrirampur, Dist. 
Ahmednagar- 


Affiliating Course Course | Intake Intake Remark 
Board/ Name Status |Approved| Approved 
University by PCI | by PCI 
A.Y. A.Y. 
2021-22 | 2022-23 
Maharashtra |Pharmacy |Un-aided 0 D. Pharmacy 
State Board Course in 
of Technical existing B. 
Pharmacy 
Institute 
Pharmacy |Un-aided 


0 60 D. Pharmacy 
Course in 
existing B. 
Pharmacy 
Institute 


शासन निर्णय क्र.मान्यता २०२२/(९०/२२) तांशि-५, दि.२८ नोव्हेबर २०२२ सोबतचे 
प्रपत्र -ब 
List of Change in Name of Un-aided 1). pharmacy Institute, Approved by PCI from A.Y.2022-23. 


Sr. | DTE | PCI Institute Name New Name Of Society/ Trust/ Institute 
No. | Code | Code 
1 | 5429 | PCI- | Mahatma Gandhi Vidyamandir’s Institute | Nimgaon Gramin Shikshan Prasarak Mandal’s Institute of 
1292 | of Pharmacy D Pharmacy, MSG Campus, | Pharmacy D. Pharmacy 


LVH Marg, Malegaon Camp, Nashik,- 
423105. 


शासन निर्णय क्र.मान्यता २०२२/(९०/२२) तांशि-५, दि.२८ नोव्हेबर २०२२ सोबतचे 


प्रपत्र -क 


List of Change in Address of Un-aided 1). Pharmacy Institute, Approved by PCI from A.Y.2022-23. 


Sr. | DTE | PCI Institute Name Old Address of Institute New Address of Institute 
No. | Code | Code 
1 6516 | PCI- | Krishna Charitable Trust’s Krishna | Krishna Hospital Campus, Dhebewadi Road, | 144/B, Dhebewadi Road, At Post 
1146 | College of Pharmacy Malkapur, Karad (V), Karad (M), Satara (D), | Malkapur, Tal. Karad Dist-Satara, 
Maharashtra (S)-415539 Malkapur (V), Karad (M), Satara (D), 
Maharashtra (S)-415539 

2 5267 | PCI- | Kisan Vidhya Prsarak Sansthas M | A/P Boradi, Boradi, Boradi (V), Shirpur (M), | Gat 123/5A and 5B, SPDM College 
1132 | AH College of Pharmacy Dhule (D), Maharashtra (S)- 425428. Campus, Shingave shivar, Shirpur (V), 


Shirpur (M), DHULE (D), 
Maharashtra(S)-425405 


